कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षणासाठी नेमलेली अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-२४ ऑक्टोबर, २०१९ 


) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दिनांक ५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स, दिनांक १९/८/२०१९ 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दिनांक ११/९/२०१९ 


प्रस्तावना:- 
संदर्भिय वाचा क्र.२ अन्वये सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे त्यांच्या अधिनस्त 
असलेली कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था या योजनेतील 32 अस्थायी पदांना दिनांक ३०/९/२०१९ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. आता सदर पदांना दिनांक १/१०/२०१९ ते २९/२/२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाने संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना FESS आहेत. 
शासन निर्णय:- 
सदर शासन निर्णयाव्दारे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे त्यांच्या अधिनस्त असलेली 
कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थाच्या लेखापरिक्षणासाठीच्या ३१ अस्थायी पदांना दिनांक १/१०/२०१९ ते 
२९/२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. वरील प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा तपशिल सदर झासन निर्णय सोबतच्या “परिशिष्ट- 
अ” प्रमाणे आहे. 


३. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९१०२५११२१५३३४०२ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Jaiprakash Mi ij bad: 
॥ Maharasht 500006 


i stalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=9ce079d77649e3080d74540a4a9ae7f6502ac7e6273891f2 


Jaiprakash 
Mansaramji Ambade sci: — met tira 
(ज. म. अंबादे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


) मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
) महालेखापाल, (लेखापरिक्षक), मुंबई/ नागपूर 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन/ लेखापरिक्षण) 


) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रायगड, नाशिक, धुळे, सांगळी बीड, नागपूर, भंडारा, पुणे, 

१२) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२/वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) 
) 


१३) कक्ष अधिकारी, सर्व कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई- 32 
१४) निवडनस्ती (१-स) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स 


(शासन निर्णय क्र.अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स, दिनांक:- २४ ऑक्टोबर, २०१९ चे विवरणपत्र) 
“परिशिष्ट-अ” 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, यांचे अधिनस्त पदे 


पदनाम जिल्हयाचे नाव एकूण 
ठाणे | रायगड | नाशिक | धुळे | सांगली | बीड | नागपूर | भंडारा 
विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ णि al | fal a णि aa | ४ 
2 | लेखापरिक्षक श्रेणी-१ (| a hy 0__| 2 Em | | er | hi vee, il 3 
3 | लेखापरिक्षक श्रेणी-२ Ea | oo | al |, 0_| | oo | | o | | ee 1 a | शै 
४ उपलेखापरिक्षक फव चि वि 1 १_| 1 0__| | o | [eae [eee =| ४ 
५ | कनिष्ठ लिपिक ३ २ चि «| २ फिक हिता ॥_ el १२ 
६ | शिपाई २ | oo | ese व्यि | oo | i | | oo | [eae =| ६ 
एकूण पदे ८ ४ ३ षु २ ३ ३ ३ ३१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


